शासकीय / निमशासकीय संस्थांना 
कापडाचा पुरवठा करण्यासाठी 


लागणारे करडे सूत (ग्रे कॉटन यान) 

खरेदी करण्यास मान्यता 

मिळणेबाबत. । 
RGIS MITA 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमएजे-२००३/प्र.क्र.३०/पीआरएस- 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 
दिनांक :- 37” नोव्हेबर, २००३ 


दाचा :- कारागृह महानिरिक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.टक्स/वाप्राम/२००२-२००३/कक्ष-६, दि. ११.९.२००३ 


शासन निर्णय :- कारागृहातील वस्त्रोद्योग उद्योगासाठी शासकीय / निमशासकीय संस्थांना 
कापडाचा पुरवठा करण्यास लागणारे करडे सूत (ग्रे कॉटन यान) खरेदीसाठी येणाऱ्या रु. 
२.२९,७८,८७६/- (रुपये दोन कोटी एकोणतीस लक्ष अठठ्यात्तर हजार आठशे शहात्तर 
फक्त, एवढ्या खर्चास शासन मंजूरी देत आहे 


2. खरेदी विहीत पध्दतीनुसार करुन मजूर निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा 
3. यासाठी होणारा खर्च हा "२०५६ तुरुंग* या लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेल्या 
अनुदानातून व चालू वित्तीय वर्षाच्या योजनेतर तरलुदीतून भागदिण्यात यावा. 

४3. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अ. सं. क्र. सीआर-९६२/अर्थ-4०. दि 


७.१०.२००३ अन्वये त्या विभागाच्या तहनतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसार व नांवाने 


nisi 
(र. ना. माळी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
* कारागह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य पणे 

° कारागह उपमहानिरीक्षक eae), महाराष्ट्र राज्य, पणे 
* महालेखापाल-5. महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता). मुंबई, 

* सहालेखापाल-4, महाराष्ट्र (लेखा व परिक्षा), मुंबई. 


Di\VuqgeshiNovenbern31 


« महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

* महालेखापाल-२. महाराष्ट्र (लेखा व परिक्षा), नागपूर, 

© जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

« वित्त विभाग ( कार्यासन व्यय-९ व अर्थ-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
॥निवड नस्ती. 


